आयसीएआर-भारतीय ऊस संशोधन संस्था, 
लखनऊ यांच्या प्रवरानगर येथील जैविक किट 
नियंत्रण प्रयोगशाळेची स्थापना या प्रकल्पास 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत रु. १२८.८१ 
लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १२२० /प्र.क्र. २२३/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२२. 


१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या (SLSC) २३ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही-०३१७/प्र.क्र.१४/राकृवियो कक्ष, दि. ९ जून, २०१७. 

२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. 120€0/2/2029-PP-I, दि. १७ सप्टेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना : 

॥9/॥-भारतीय ऊस संशोधन संस्था, लखनऊ यांचे प्रवरानगर येथील प्रादेशिक जैविक नियंत्रण 
केंद्राव्ारे ऊसावरील किडी व रोगांचे सर्वेक्षण करणे, मित्र किडींचे प्रयोगशाळेत उत्पादन करणे, 
ऊसामधील आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती शहोतकऱ्यांना देणे व ऊसावरील प्रमुख किडी व रोगांचे जैविक 
पध्दतीने नियंत्रण करणेसाठी नवीन संशोधन करणे इ. प्रमुख उपक्रम हाताळले जातात. ।७॥५-भारतीय 
ऊस संशोधन संस्था, लखनऊ यांनी रु.४५७.५३ लक्ष प्रकल्प किंमतीचा जेविक नियंत्रण प्रयोगशाळा 
उभारणी प्रकल्प राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सादर केला होता. त्यास राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी 
समितीने मंजुरी दिळी आहे. या प्रकल्पाकरिता केंद्र शासनाच्या प्रचलित मापदंडानुसार 100% अनुदान 
स्वरूपात रु. १२८.८१ लक्ष निधी (बांधकामासाठी रु. Lo लक्ष व उपकरणांकरिता रु.४८.८१ लक्ष) निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. या शासन निर्णयान्वये ।|09॥॥३-भारतीय ऊस संशोधन संस्था, लखनऊ यांना प्रवरानगर येथील जैव 
नियंत्रण प्रयोगशाळेचा प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. ।0%-भारतीय ऊस संशोधन संस्था, लखनऊ यांनी सादर केलेल्या रु. 840.43 लक्ष किंमतीच्या 
प्रकल्प किंमतीपैकी केंद्र शासनाच्या प्रचलित मापदंडानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 
रु.१२८.८१ लक्ष निधी अनुदान स्वरुपात मंजूर करण्यात येत आहे आणि उर्वरित रु. ३२८.७२ लक्ष 
निधी ।0/-भारतीय ऊस संशोधन संस्था, लखनऊ यांनी स्व-निधी म्हणून गुंतविणे बंधनकारक 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १२२० /प्र.क्र. २२३/१४-ओ 


3. 


आयुक्‍त (कृषि) यांनी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत प्राप्त निधीपैकी अखर्चित निधीमधून ICAR- 


भारतीय ऊस संशोधन संस्था, लखनऊ या केंद्रीय संस्थेस पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन द्यावा. 


(रक्‍कम ₹ लाख) 


अ. योजनेचे नाव मंजूर निधी (६०:४०) 
क्र. केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
| Establishment of Biological Control 


Laboratory for Mass Production of Bio- 
agents against Sugarcane Insect Pests 
व | | ७७.२८ ५१.५३ १२८.८१ 
and Diseases and Disemination of 


Technology for Enhanced Cane and 


Sugar Productivity in Maharashtra. 


. सदर प्रकल्पाकरिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत मंजूर रु. १२८.८१ लक्ष निधीपैकी 


प्रयोगशाळेच्या इमारत उभारणीसाठी रु. ८० लक्ष व प्रयोगशाळेच्या उपकरणांसाठी रु. ४८.८१ लक्ष 
निधी मंजूर करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१५१८२०३७८७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHRIKANT C 
ANDGE 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

४. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६ संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे, 
७. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई, 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा अहमदनगर, 

१०. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

११ .वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


